आशियाई बँक सहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व 
व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम या कार्यक्रमांतर्गत 
नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०३२३/प्र.क्र.२३/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ डिसेंबर २०२३ 
वाचा :- १. शासन निर्णय क्र.पीएळएन १२०९/प्र.क्र.२४९/बंदरे-२, दिनांक:-२६.१०.२०१० 
२. शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०११७/प्र.क्र.०४/बंदरे-२, दिनांक:-२६.०३.२०२०. 
३. शासन निर्णय क्र.बीजीटी-०८२२/प्र.क्र.६८/बंदरे-२, दिनांक:-१७.०२.२०२३ 


प्रस्तावना:- आशियाई बँक wera शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम या 
कार्यक्रमांतर्गत राज्याकडून ३० टक्के हिस्सा (अनुदानित) व आशियाई विकास बँक यांचेकडून ७० टक्के हिस्सा 
(कर्जी अशा तत्त्वावर महाराष्ट्र सागरी मंडळास निधी उपलब्ध करुन दिला जात होता. आशियाई विकास बँक 
६७११-००१५ या लेखाशिर्षाखालील निधी सन २०१८ पासून महाराष्ट्र सागरी मंडळास वितरीत करण्यास 
तांत्रिक अडचणी येत होत्या. याअनुषंगाने आशियाई बँक सहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन 
गुंतवणूक कार्यक्रम या कार्यक्रमांतर्गत ६७११-००१५ या लेखाशिर्षा ऐवजी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबतची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय : आशियाई बँक सहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम या 
कार्यक्रमांतर्गत राज्याकडून ३० टक्के हिस्सा (अनुदानित) व आशियाई विकास बँक यांचेकडून ७० टक्के 
हिस्सा (कर्ज) अशा तत्त्वावर महाराष्ट्र सागरी मंडळास निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
नवीन स्वंतत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 
मागणी क्र. बी-०८ Grant No. 8-08 
२७११- पुर नियंत्रण प्रकल्पांसाठी कर्जे 2711-Flood Control and Drainage 


सागरी धुपप्रतिबं धक वला 02-Anti-Sea Erosion Projects 
On TSP? ADS 190-Assistance to Public Sector and Other 


१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना | Undertakings 

सहाय्य (00)(03)-Asian Development Bank assisted 
: s Sustainable Coastal Protection and 

(POPS) आशियाई विकास बँक सहाय्थित शाश्वत Management Programme. (Asian 

किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतवणूक कार्यक्रम | Develo pment Bank Share 70%) 

(आशियई flora da Rea (90%) 35-Grant for creation of capital assets. 

34, भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी अनुदान. 


२. BET AIR निर्णयाद्वारे यापूर्वी अस्तित्वात असलेला लेखाशिर्ष क्र.६७११-००१५ हा बंद करुन या ऐवजी 
नव्याने उपलब्ध झालेला लेखाशिर्ष क्र. २७११-०९७६ अंमलात आणला जाईल. तसेच, जुन्या लेखाशिर्षाखाळील 
उपलब्ध असलेला निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता नव्या ळेखाशिर्षाखाळी पुरवणी मागणीव्दारे 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०३२३/प्र.क्र.२३/बंदरे-२ 


४. सदर शासन निर्णय मा.प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या मान्यतेने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.संःख.वि/चा-१/गृह विभाग /युओआर-६९/२०२३-२४/५६७, दिनांक १७.०८.२०२३ 
तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६५/१४६१ दिनांक १३.०९.२०२३ व वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१/अर्थ-११, दिनांक ०१.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०५१७०५४५७९२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a208 
¢0273473e9c24d7e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KAMBLE AI 
(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 

२. मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


